निलंबन रद्द करुन शासन सेवेत पुन:स्थापित 

करणेबाबत. 

डॉ. निलेश रामसिंग राठोड, पशुधन विकास 

अधिकारी (गट-अ) 

महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्युसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन आदेश क्र.पसंप्र-२०१८/प्र.क्र.१५९/पदुम-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक:- २९ जानेवारी, २०१९ 
शासन आदेश :- 
पशुसंवर्धन विभागातील डॉ. निलेश रामसिंग राठोड, तत्का. wales विकास अधिकारी, valde दवाखाना, 

श्रेणी-१, इंजेवारी, ता. आरमोरी, जि. गडचिरोली येथे कार्यरत असताना त्यांच्याविरुध्द हुंडाबळी प्रकरणी पोलीस स्टेशन 
आरमोरी, जि. गडचिरोली येथे गु.र.नं. क्र. ५८/ २०१६ कलम ३०४ (ब), ३४ भा.दं.वि. अंतर्गत दि.०७.०७.२०१६ रोजी गुन्हा 
दाखल करण्यात आला. डॉ. निळेश रामसिंग राठोड, पशुधन विकास अधिकारी यांना दि.११.११.२०१६ रोजीच्या शासन 
आदेशान्वये अटकेच्या दिनांकापासून (दि.१३.०९.२०१६) निलंबित करण्यात आले. डॉ. निलेश रामसिंग राठोड, WTA 
विकास अधिकारी यांच्या निलंबनास एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधी झाला असून सदर प्रकरणी त्यांच्याविरुध्द विभागीय 
चौकशी सुरु करण्यात आली आहे. डॉ. निलेश रामसिंग राठोड, wast विकास अधिकारी यांच्या प्रकरणी शासन निर्णय 
सामान्य प्रशासन विभाग, दि.१४.१०.२०११ मधील ४(ब) येथे नमूद अटी व शर्तीची पूर्तता होत असल्याने त्यांच्याविरुध्द 
प्रलंबित न्यायालयीन व विभागीय चौकशी प्रकरणी अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून, डॉ. निलेश रामसिंग राठोड, पशुधन 
विकास अधिकारी यांचे निलंबन रद्द करुन त्यांना शासन सेवेत PARAM करण्यात येत आहे. तसेच पुन:स्थापनेनंतर 
डॉ. निलेड रामसिंग राठोड, पशुधन विकास अधिकारी यांची पदस्थापना खालील तक्त्यातील त्यांच्या नावासमोर स्तंभ ४ 
मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे पदावर करण्यात येत आहे. 


अ | अधिकाऱ्यांचे नांव | निलंबनापूर्वीचे पदस्थापनेचे ठिकाण पुन:स्थापनेनंतर पदस्थापनेचे ठिकाण 
: 
ea २ 3 8 
q | डॉ. निलेश रामसिंग | ae विकास अधिकारी, | veyed विकास अधिकारी, valde दवाखाना 
राठोड पशुवैद्यकीय दवाखाना, इंजेवारी, | श्रेणी-१, तळेगांव (टालाटुली) ता. जि. वर्धा 
ता. आरमोरी, जि. गडचिरोली (रिक्‍त पदावर) 


डॉ. Feat रामसिंग राठोड यांनी त्यांच्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे. रुजू झाल्यानंतर रुजू 
अहवाल vinod.mendhe@nic.in या ई-मेल द्वारे शासनास तात्काळ सादर करावा. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०१३०१३०३०३७८०१ असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Digitally signed by Vijay K. Chaudhari 
Date: 2019.01.30 13:17:05 +05'30' 
(विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
डॉ. निलेश रामसिंग राठोड, तत्का. Wye विकास अधिकारी, पशुवैद्यकीय दवाखाना, श्रेणी-१, इंजेवारी, 
ता. आरमोरी, जि. गडचिरोली (आयुक्‍त, पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे मार्फत) 


शासन आदेशा क्रमांकः पसंप्र-२०१८/प्र.क्र.१५९/पदुम-१ 


प्रत, 


Cc Av A -0 


आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, औंध,पुणे. 

प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त, नागपूर 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, वर्धा/गडचिरोली 
जिल्हा Waa उपायुक्‍त, वर्धा/गडचिरोली 

जिल्हा पश्ुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद, वर्धा/गडचिरोली 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, वर्धा/गडचिरोळी 


७. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


